शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता नवीन 
महाविद्यालयांना इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जुले, २०२२. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दि. १५.०९.२०१७. 
२. याचिका क्र. 4989/2022 व याचिका क्र. ५११९८/२०२२ प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दिनांक १०.०६.२०२२ रोजीचे आदेश. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ आणि संदर्भाधीन 
दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी 
विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र 
मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल याचिका क्र. ५१९७/२०२२ व याचिका क्र. ५१९८/२०२२ प्रकरणी मा. न्यायालयाने 
संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद विद्यापीठाच्या 
दिनांक २५.०४.२०२२ रोजीच्या जाहीरातीस स्थगिती दिलेली असल्याने सदर विद्यापीठाने शिफारशीत 
केलेले प्रस्ताव वगळण्यात आलेले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - "ब” मध्ये इरादापत्र 
देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून 
निकषांची पुर्तता करणाऱ्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ 
(३) (घ) नुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना 
अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. क्र. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याञाखा/ 


अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ 
| शि . । गुरू नानक विद्यक सोसायटी, गुरू नानक १) विधी. (३ वर्षे) (०0-६०) 
विद्यक सोसायटीचे विधी महाविद्यालय जी. टी. 
बी. नगर, मुंबई- ३०० ०३७ 
2. 2. | हिंद सेवा परिषदचे पब्लिक विधी महाविद्यालय | 9) विधी (३ TH (0-§0) 
शिक्षणालय, हिंद नगर, वाकोला मार्केट, २) विधी (५ वर्षे) (०0-६०) 


आराम सोसायटी रोड, सांताक्रुझ (पू), 
मुंबई- ४०० ०५५ 

३. ३. | श्री राजस्थानी सेवा संघाचे विधी महाविद्यालय | १) विधी (३ TH (०-६०) 
जे. बी. नगर, अंधेरी (पू), मुंबई- Yoo ०५९ २) विधी (५ वर्षी (0-§0) 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 

४. ४. | वाय. अन्ड एम. अंजूमन खैरूल ईस्लाम ट्रस्टचे ।१) बी. ए. (0-920) 
वाय. अन्ड एम. ए. के. आयेस कॉलेज ऑफ २ बी. कॉम. (०-१२० 
आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स, आदर्श नगरनं | 3) बी. एस्सी. (०-६०) 
१, न्युलिक रोड, ओशिवरा, अंधेरी (प), 
मुंबई- ४०० १०२ 

प. ५. | जोगेश्वरी एज्यूकेशन सोसायटीचे जे. ई. एस. । १) विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
लॉ कॉलेज अरविंद गंभीर कॅम्पस, केव्हस 
रोड, जोगेश्वरी (पू), मुंबई- ४०० ०६० 

६. ६. | शारदा एज्यूकेशन चॅरीटेबल ट्रस्टचे केआरएम | १) बी. कॉम (0-920) 
डिग्री कॉलेज नवज्योती विद्यामंदिर, हाय 
स्कुल, अली तलाव लेन, मार्वे रोड, खारोडी, 
मालाड (प), मुंबई- ४०० ०९५. 

७. ७. | प्रियदर्शनी शौक्षणिक व सामाजिक विकास १) विधी 3 वर्षे (०0-६0) 
मंडळाचे जयवंत हरचंद लोखंडे लॉ कॉलेज 
सी. टी. एस. २४०, जुनी एम. एच. बी. कॉलनी, 
गोराई रोड, बोरीवली (प), मुंबई- ४०० ०९१. 

८. ८. | चेंबूर ट्रॉम्बे एज्यूकेशन सोसायटीचे श्री एन. १) विधी (3 वर्षे) (०0-६०) 
जी. आचार्य विधी महाविद्यालय श्री एन. जी. | २) विधी (५ वर्षे (०0-६०) 
आचार्य मार्ग, चेंबूर, मुंबई- ४०० ०७१. 

९. ९. | लोकमान्य नगर शिक्षण मंडळाचे विद्याधर १) बी. एस्सी (०-१२०) 
कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट वीर सावरकर 
नगर, पो. जे. के. ग्राम, ठाणे (प), 
ठाणे- ४०० ६०६ 

a 0. हिं ०.| बाब रेहमत शौक्षणिक ट्रस्टचे सेंट Ate आर्टस, | १) बी. ए. (0-920) 
कॉमर्स अन्ड सायन्स एस आर कॉलेज खडी 2) बी. कॉम. (०-१२०) 
मशीन रोड, कौसा, मुंब्रा, ठाणे- Yoo ६१२ 3) बी. एस्सी (0-920) 

7 १, हिं 9.) वाय. अन्ड एम. अंजूमन खैरूल ईस्लाम ट्रस्टचे ।१ बी. ए. (0-920) 
वाय. अन्ड एम. ए. के. आयेस व्युमन कॉलेज । २ बी. कॉम.(०-१२०) 
ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स, महागिरी, ।३) बी. एस्सी (०-१२०) 
जि. ठाणे- ४०० ६०१ 

१२. १२.) सम्यक प्रबोधन संघाचे प्राचार्य डॉ बी. बी. प्रधान | १) बी. ए. (0-920) 
वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय ३९१ २) बी कॉम (०-१२०) 
ब्लॉक ए, ३३३ रुम नंबर ६६६ समोर, हनुमान 
मंदिराजवळ, कुर्ला कॅम्प, उल्हासनगर, जि. 
ठाणे- ४२१ ००४ 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 

१३. १३. कोणाक फाउंडेशनचे एस. ई. एस. दयाल १) विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
ART नाईट लॉ कॉलेज नेताजी रोड, बॅक ऑफ | २) विधी (५ वर्षे) (०-६०) 
बडोदा समोर, उल्हासनगर, 
जि. ठाणे- ४२१ ००४ 

१४. १४.| जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे सौ. स्मिता रविद्र  । १) विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
घोडविंदे विधी महाविद्यालय दळखण, ता. 
शहापूर, जि. ठाणे 

१५. १५.| टी. एस. पी. मंडळाचे ASS कॉलेज ऑफ १) बी. ए. (०-१२०) 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स मौजे. टिटवाळा, | 2) बी. कॉम. (0-920) 
ता. कल्याण, जि. ठाणे- ४२१ ३०६ 

१६. १६.) अंजनेय वेलफेर अन्ड एज्यूकेशन सोसायटीचे । १) बी. कॉम (0-920) 
श्रीराम कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
मु. बेंडशिळ, पो. कुळगाव, बदलापूर (पू), ता. 
अंबरनाथ, जि. ठाणे- ४२१ ५०३ 

१७. १७.) टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे १) बी. कॉम (०-१२०) 
टिळकनगर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, टिळकनगर 
विद्यामंदीर पंथ, टिळकनगर, डोबिवली (पू), 
जि. ठाणे- ४२१ २०१ 

१८. १८. वाडा निर्मिती एज्यूकेशन सोसायटीचे निर्मिती ।१) बी. कॉम (0-920) 
डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड 
सायन्स, मिरगाव रोड, 
मिरा रोड (पू, जि. ठाणे- ४०१ १०४ 

१९. १९.| विद्यावधिनी मंडळाचे आय. सी. ई. कॉलेज १) बी. कॉम (०-१२०) 
ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट दारवे गाव, सेक्टर २३, | २ बी. एस्सी (०-१२०) 
नेरूळ, नवी मुंबई- ४०० ७०६ 

२०. २०. ज्ञान विकास संस्थेचे अँड पी. सी. पाटील विधी । १) विधी (३ वर्ष (०0-६०) 
महाविद्यालय २) विधी (५ वर्षे) (०-६०) 
भूखंड क्रमांक 22/23, सेक्टर १७, 
कोपरखैराणे, नवी मुंबई- ४०० ७०९ 

२१. 29.| अल्ली अन्ड भगवानजी फांउंडेशानचे आयसीई | १बी. कॉम. (०-१२०) 
कॉलेज ऑफ GSAT आर्टस अँन्ड मॅनेजमेंट ।२) बी. एस्सी (०-१२०) 
स्टडीज बकाबू आर्केड म्हाप्रळ, ता. मंडणगड, 
जि. रत्नागिरी- ४१५ २०३. 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 

२२. २२. ज्ञानोदया एज्यूकेशन ट्रस्टचे विद्यानिकेतन १) बी. ए. (०-१२०) 
डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अँन्ड 2) बी. कॉम. (०-१२०) 
कॉमर्स, बरमपूर जवळ, कर्मा अपार्टमेंट, सेंट 
अल्फोसा चर्च मागे, वसई (प), जि. पालघर. 

२३. 23.| विद्यासंकुल फांउंडेडनचे संस्कृती कला, १) बी. ए. (०-१२०) 
विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय मु. लालोंडे, | 2) बी. कॉम. (0-920) 
पो. निहे, ता. व जि. पालघर- ४०१ ४०४. ३) बी. एस्सी. (०-१२०) 

२४. २४.) तुंगारेश्वर अंकेडमी विद्यानगरी, वसई कॉलेज । १) विधी (३ वर्ष) (०0-६०) 
ऑफ विधी सर्वे नं ३६, हिस्सा २/४, वालीव, 
वसई (प, जि. पालघर 

२५. २५.| सेंट पिटर एज्यूकेहनळ आणि वेलफेर १) बी. ए (०-१२०) 
सोसायटीचे सेंट पिटर डिग्री कॉलेज सेंट पिटर | २) बी. कॉम (0-920) 
एज्यूकेशनल प्रिमायसेस, दिवाणमन, वसई 
(प), ता. वसई-, जि. पालघर 

२६. २६.| श्री साईबाबा शिक्षण संस्था ट्रस्टचे डा जय  । १) विधी (३ वर्षी (0-0) 
पाटील कॉलेज ऑफ लॉ अँट. शिरवली, 2) विधी (५ वर्षे) (०0-६०) 
पोस्ट-परोल, ता. वसई, जि. पालघर. 

२७. २७.| श्री साईबाबा शिक्षण संस्था ट्रस्टचे डा अजय | १ बी. काम. (0-920) 
पाटील कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड 
सायन्स अँट. शिरवली, पोस्ट-परोल, ता. 
वसई, जि. पालघर 

२८. २८. सुभावती एज्यूकेशन सोसायटीचे कॅमब्रिज १) बी. ए. (०-१२०) 
डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, ।२ बी. कॉम. (0-920) 
सर्वे नं १५४, गाव-उमरोळी, ३) बी. एस्सी (०-१२०) 
उमरोळी (पू), ता. व जि. पालघर- 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 

२९. ॥्‌ . | संगमनेर मेडिकल wiser अण्ड रीसर्च बचलर ऑफ डिझाईन 
इंस्टिट्यूट संगमनेर मिलानो har इंस्टिट्यूट 
ऑफ डिझाईन अँण्ड टेक्नोलॉजी अँट वेल्हाळे 
पोस्ट राजापुर ता संगमनेर जि अहमदनगर 
४२२६०५५ 

३०. २. | श्री काशी शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद । बचलर ऑफ डिझाईन 
साई कॉलेज ऑफ बी. डिझाईन गट न. 
३०/२/१, मेन नगर रोड, भगूर, तालुका- 
Bad, जिल्हा-अहमदनगर ४१४५०२ 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 

अभ्यासक्रम 

३१. ३. | यशोगाथा शिक्षण प्रसारक मंडळ अकोट बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
नर्मदाताई महिला महाविद्यालय गाडेगाव बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
तेल्हारा गाडेगाव तेल्हारा ता. तेल्हारा जि. बॅचळर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
अकोला 

३२. ४. | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था वर्धा अहिल्याबाई । बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
होळ्कर महिला महाविद्याळय आकोट आकोट | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
तह आकोट जिल्हा अमरावती आकोट बॅचलर ऑफ डिझाईन 

बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

३३. ५. | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था वर्धा विद्यानिकेतन | बंचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
महाविद्यालय अमरावती अमरावती जिल्हा बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
अमरावती बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

३४. ६. | समर्थ प्रतिष्ठान गव्हाळी के.अंबुबाई महिला SIAR ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बॅचळर ऑफ डिझाईन 
Faw. Par, tre Ae, ता. ers, | बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
जि.औरंगाबाद. 

३५. ७. | श्री मोहटादेवी शिक्षण संस्था औरंगाबाद प्रगती । बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
महाविद्यालय पळशी कान्हापुर ता जि बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
औरंगाबाद बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

३६. ८. | सर्वसाक्षी एकता मंडळ औरंगाबाद श्रीमती बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
प्रभाताई सारुक महिला कला, विज्ञान व बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
वाणिज्य महाविद्यालय. कॉलेज ढोरकीन बॅचळर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
मु.पो.ढोरकिन ता.पैठण जि.औरंगाबाद 

३७. ९. | स्वराज बहुउद्देशीय संस्था HVT प्रगती बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
वरिष्ठ महाविद्यालय, HSS केऱ्हाळा बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद बॅचळर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

३८. णी ०. के. बी. एस. फाऊंडेशन BARA महिला Jax ऑफ डिझाईन 
महाविद्यालय गट नं १९२ औरंगाबाद बीड 
राष्ट्रीय महामार्गाजवळ मु आडगाव ता पैठण जि 
औरंगाबाद 

३९. वि १. तुलसी महिला मंडळ बीड सावित्रिमाई महिला | बॅचलर ऑफ कंप्युटर 
महाविद्यालय क्रांती चौक औरंगाबाद अप्लीकेशन 

४०. १२.। सुशील मुरली सतमाला डोंगरी वैद्यकिय बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था डॉ पी एम पाटील | बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
वरिष्ठ महाविद्यालय वणगाव पोस्ट गोंदेगाव ता 
सोयगाव जि औरंगाबाद 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 

४१. १३.| श्रद्धा शौक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान, नागद | dase ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
चित्राई महिला महाविद्यालय, नागद नागद ता. | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
कन्नड जि. औरंगाबाद - ४३११५० बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

बॅचलर ऑफ सायंस (होम 
सायन्स) 

82. १४. कै. म आ. आप्पसाहेब नारायणराव पाटील बचळर ऑफ सायंस- होम 
(नगदकर) शैक्षणिक व सेवाभावी बहुउद्देशीय । सायन्स 
संस्था औरंगाबाद विकास महर्शी दांकरराव 
चव्हाण कॉलेज नगद त. कन्नड जि. औरंगाबाद 

४३. १५.| रमाई प्रतिष्ठण - सनिका कॉलेजऑफ़ बी GION ऑफ डिझाईन 
डिझाईन मिटमिटा औरगाबाद 

४४. 9g.) राजुरेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था विराज | SASL ऑफ डिझाईन 
वरिष्ठ महाविद्यालय सिल्लोड सिछ़ोड 
नगरपरिषद जि औरंगाबाद 

४५. १७.| राधा गोविंद शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळाचे, | बंचळर ऑफ डिझाईन 
छत्रपती संभाजी महाविद्यालय जरुळ मु. 
जरुळ, ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद. 

४६. १८. श्री हरसिद्धी शिक्षण संस्था हर्सूल ता जि बचलर ऑफ Bea (बी. ए.) 
औरंगबाद महारुद्र कला वाणिज्य व विज्ञान बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
महाविद्यालय कुंभेफळ पोस्ट कुंभेफळ ता जि | dase ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
औरंगाबाद 

४७. १९.| रुरल डेव्हलपमेंट सेंटर सावित्रीबाई फुले बचलर ऑफ Bea (बी. ए.) 
महिला महाविदयालय तेलगाव, ता. धारूर, बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
जि. बीड 

४८. 20.) श्री भगवान बाबा सेवाभावी संस्था भैरवनाथ बचलर ऑफ डिझाईन 
महाविदयालय ताडसोन्ना ता.जि.बीड 

8g. 29.) यशोदामाता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आर. | FATS ऑफ डिझाईन 
जी. कॉलेज ऑफ Har डिझाईन वासनवाडी 
ता. जि. बीड 

५०. 22.) जीवन प्रगती शिक्षण संस्था सवित्रिबाई ARTS | बॅचलर ऑफ अर्ट्स (बी. ए.) 
महाविद्यालय नांदुर घाट, केज जि.बीड बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

५१. 23.| HANTS बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था बंचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
कलासाई महाविदयालय बहीरवाडी, ता.जि. | बॅचलर ऑफ सायंस (होम 
बीड सायन्स) 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. |W. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 

५२. २४.) यशवंत शिक्षण प्रसारक मंडळ यडावंत कळा, | बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय माजलगाव बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 

बॅचलर ऑफ डिझाईन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

५३. २५. लोकमान्य सामाजिक प्रतिष्ठान शिल्पकार बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
कॉलेज शिरूर कासार ता.ठिरूर कासार जि. | बॅचलर ऑफ सायंस (होम 
बीड सायन्स) 

५४. २६. श्री रामानंद क्रोडा व व्यायाम बहुउद्देशीय TA ऑफ डिझाईन 
सेवाभावी संस्था गोदावरी वरिष्ठ महाविद्यालय | बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
राक्षसभुवन राक्षसभुवन ता. गेवराई जि बीड 

५५. २७.) परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्था TAA ऑफ डिझाईन 
चिखली अनुराधा कॉलेज ऑफ बॅचलर ऑफ ।बॅचलर ऑफ सायंस 
डिझाईन अनुराधा नगर साकेगाव रोड चिखळी | (क्लिनिकल लेंबोरेटरी सायन्स) 

५६. २८. शिवराज एज्युकेशन सोसायटी, जालना बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
शिवराज महिला महाविद्यालय रायपुर FURS | बॅचलर ऑफ सायंस 
रायपुर जिल्हा बुलढाणा (क्लिनिकल लेंबोरेटरी सायन्स) 

बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

पु. २९.| बळीराजा शिक्षण प्रसारक मंडळ, जालना बंचलर ऑफ SICH (बी. ए.) 
सावित्रीबाई फुले महिला महविद्यालय, बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
चाळीसगाव- बहाळ चाळीसगाव- बहाळ ता. | बॅचलर ऑफ डिझाईन 
चाळीसगाव जि. जळगाव ४२४१०६ बॅचलर ऑफ सायंस (क्लिनिकल 

लॅबोरेटरी सायन्स) 
TIS ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

GC, 30,| बळीराजा शिक्षण प्रसारक मंडळ, जालना TIGL ऑफ SICH (बी. ए.) 
सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
जामनेर- टाकळी जामनेर- टाकळी ता. बॅचलर ऑफ डिझाईन 
जामनेर जि. जळगाव ४२४२०६ बॅचलर ऑफ सायंस (क्लिनिकल 

लेबॉरेटरी सायंस) 
TIS ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

५९. ३१.| जनसेवा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था कवयित्री | बंचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
बहिणाबाई चौधरी महाविद्याळय भुसावळ बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
भुसावळ वेल्हाळे ता जिल्हा भुसावळ बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

६0. ३२. श्री गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था SIAR ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
परतूर गुरु गंगाभारती महिला महाविद्यालय बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
कळमनुरी कळमनुरी ता कळमनुरी जि हिंगोली | बॅचलर ऑफ डिझाईन 

बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
६१. ३३. Fas बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बीड TIAN ऑफ डिझाईन 
नारायाना कॉलेज ऑफ hart sass Cart 
रोड, उदगिर 
६२. ३४.| ज्ञान विज्ञान शिक्षण प्रसारक मंडळ बहिरेऱवर बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
सदाशिव भाऊराव दिंडे मास्तर महिला 
महाविद्यालय मु. पो. गणेशवाडी seats 
ता.करवीर जि. कोल्हापूर 
६३. ३५.) पंडित दिनदयाल उपाध्याय शिक्षण प्रसारक बचलर ऑफ आटर्स (बी. ए.) 
मंडळ जाफ्राबाद समर्थ महिला महाविद्यालय बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
जाफ्राबाद निमखेडा रोड जाफ्राबाद तालुका बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
जाफ्राबाद जिल्हा जालना 
६४. ३६.| श्रावस्ती शिक्षण प्रसारक व बहुउद्देशीय TAN ऑफ डिझाईन 
सेवाभावी संस्था जालना सावित्रीबाई फुले बॅचलर ऑफ सायंस (होम 
महिला महाविद्यालय कुंभेफळ कुंभेफळ ता. जि. | सायन्स) 
जालना 
६५. 30.) राधेकृष्ण बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था जालना । FASS ऑफ stra (बी. ए.) 
राधेकृष्ण महिला महाविद्यालय, परतूर - बॅचलर ऑफ सायंस 
आनंदवाडी परतूर - आनंदवाडी ता.परतूर (क्लिनिकल लेबॉरेटरी सायंस) 
जि.जालना. - ४३१ ५०१ बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
६६. ३८. ज्ञानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ परतूर छत्रपती | बंचलर ऑफ डिझाईन 
वरिष्ठ महाविद्यालय वातुर फाटा वाटूर फाटा 
ता परतूर जि जालना 
६७. ३९.| श्री साई जनविकास प्रतिष्ठाण ओजस कला बचलर ऑफ आअरटटर्स (बी. ए.) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय गट क्र १५९ बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
रोहनवाडी रेवगांव रोड जालना बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
६८. ४०. स्वराज्य सेवाभावी संस्था राधाई महिला बंचलर ऑफ आटस (बी. ए.) 
महाविद्यालय कारेगाव ता लोहा जी नांदेड SION ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
बॅचळर ऑफ डिझाईन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
SIX ऑफ सायंस -होम 
सायन्स 
ge. 89.| सह्याद्री बहुदेशीय सेवाभावी संस्था सुमन माधव | TAH ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
महिला महाविद्यालय झरी पोस्ट-विष्णुपुरी ता- | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
लोहा जी नांदेड बॅचळर ऑफ डिझाईन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
बॅचळर ऑफ सायंस (होम सायन्स) 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 

७०. ४२.) शिव सृष्टी प्रतिष्ठाण मा जीजाऊ महिला SIAR ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
महाविद्यालय तरोडा तालुका जिल्हा नांदेड बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 

बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

७१. ४३. डिझायर Himsa , नाशिक डिझायर Gd ऑफ डिझाईन 
इन्स्टिटयूट ऑफ डिझाईन अँण्ड टेक्नॉंलॉजी 
बी.वाय.के. सिग्नल, कॉलेज रोड समोर, 
के.एफ.सी. जवळ, नाशिक, महाराष्ट्र 
४२२००५. 

७२. ४४. हरिश्चंद्र व्यायामशाळा व क्रिडा मंडळ, AST | बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
उदय महाविद्यालय रोड कळंब ता.कळंब जि. | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
उस्मानाबाद बॅचळर ऑफ डिझाईन 

बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
बॅचलर ऑफ सायंस (होम 
सायन्स) 

७३. ४५. तुलसी महिला मंडळ नालंदा महिला TA ऑफ डिझाईन 
महाविद्यालय भानु नगर उस्मानाबाद 

७४. ४६. लक्ष्मी बुदेशीय सेवाभावी संस्था बीड येडेश्वरी | IIa ऑफ डिझाईन 
कॉलेज ऑफ Har डिजाइन येरमाळा बस 
स्टँड जवळ ४१३५२५ 

७५. ४७. शंभूराजा सेवाभावी संस्था परभणी मीनाताई बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
ठाकरे महिला महाविद्यालय पूर्णा पूर्णा ता पूर्णा | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
जि परभणी बॅचळर ऑफ डिझाईन 

बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
बॅचळर ऑफ सायंस -होम 
सायन्स 

७६. ४८. श्री सिध्देश्वर ग्रामीण विकास प्रतिष्ठाण, GIO ऑफ डिझाईन 
एरंडेश्वर तेजग्यान इन्स्टिटयूट ऑफ डिझाईन 
परभणी 

७७. ४९. काजी एज्युकेशन आणि सोडल वेल्फेअर बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
सोसायटी परभणी इंदिरा गांधी महाविद्यालय । बॅचलर ऑफ कंप्युटर 
खाद्राबाद प्लॉट परभणी अप्लीकेशन 

बॅचळर ऑफ सायंस 
(क्लिनिकल लेंबॉरेटरी सायंस) 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
७८. ५०. श्री मोहटादेवी सेवाभावी प्रतिष्ठान क्रिस्टल बचलर ऑफ Be (बी. ए.) 
कॉलेज रांजणगाव गणपती ता शिरूर जि पुणे बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
बॅचळर ऑफ डिझाईन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
७९. ५१.। जय तुळजाभवानी बहुउद्देशीय सेवाभावी बंचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
संस्था,ता.जि. जालना जेठाबाई घरत महिला । बॅचलर ऑफ डिझाईन 
महाविद्यालय हाहापूर शेणवा ता.शहापूर TIAN ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
जि.ठाणे बॅचळर ऑफ सायंस-होम 
सायन्स 
८०. 42.) कै. Warts बहूद्देशिय ग्रामीण विकास शिक्षण | बंचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
संस्था वर्धा व्हि.आर कॉलेज वर्धा सानेवाड़ी वर्धा 
८१. 43, आदर्श शिक्षण संस्था,वाई कारंजा-अद्विका । बॅचलर ऑफ sca (बी. ए.) 
सावळ्कर महिला कला,विज्ञान व वाणिज्य बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
महाविघालय,अनसिंग,ता.जि वाशिम Sat SAX ऑफ डिझाईन 
रोड,गट नं.६६, मु.पोस्ट अनसिंग ता जि वाशिम | बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
८२. ५४. माऊली बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था माऊळी | ब॑चळर ऑफ sce (बी. ए.) 
महिला महाविद्यालय वाशिम मु पोस्ट अनसिंग | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
वाशिम ता जी वाशिम बॅचळर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
हड, yy.) अधिराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आर. जी. | FAA ऑफ डिझाईन 
कॉलेज ऑफ thar डिझाईन जनुना ता. 
महागाव जि. यवतमाळ 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
८४. : . | माऊली शिक्षण अल्पसंख्याक व ग्रामीण विकास | कला 
बहुउद्देशिय संस्था श्री.एस.जे पागृत कला, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लोणी, वाणिज्य 
ता.नांदगांव (खंडेश्वर) जि.अमरावती. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
८५. २. | कौडल्य श्रृंगारे एज्युकेडहान फाउंडेशन, मुंबई, | कला 
विद्यानिकेतन कला, वाणिज्य व विज्ञान (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
महाविद्यालय, अंजनगांव सुर्जी, वाणिज्य 
ता.अंजनगांव सुर्जी, जि.अमरावती. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता । विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
an 3. | बॅरिस्टर रामराव देशमुख शिक्षण संस्था, कला 
निवाणा, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता.संग्रामपुर,जि.बुलडाणा. श्रीमती पदमाबाई । वाणिज्य 
जैन महाविद्यालय, आलेगांव, ता. पातुर, जि. | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
अकोला. विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याड्ाखा) 
८७. ४. | SRY रामराव देशमुख शिक्षण संस्था, कला 
निवाणा, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता.संग्रामपुर,जि.बुलडाणा. स्व.उज्वलबाप्पु  । वाणिज्य 
देशमुख महाविद्यालय, निवाणा, (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
ता.संग्रामपुर.जि.बुलडाणा. विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान fears) 
हर ५. | मॉ जिजाऊ बहुउद्देशिय संस्था, अंभोडा, ता. । कळा 
जि. बुलडाणा. स्व.देवरावजी नागरे कला व (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
विज्ञान महाविद्यालय, नांद्राकोळी, ता. जि. विज्ञान 
बुलडाणा. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
x ६. | दगडूसिंग नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था, कला 
लोहगांव, ता.कारंजा लाड, जि. वाशिम. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
दगडूसिंग नाईक महाविद्यालय, लोहगांव, ता. | वाणिज्य 
कारंजा लाड, जि.वाशिम. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याड्ाखा) 
९०. ७. | वर्धमान फाऊंडेडान कोळी, वाशिम रोड, कला 
कारंजा लाड, ता.कारंजा लाड, जि.वाशिम. (मानव विज्ञान विद्याशाख) 
वर्धमान कला, वाणिज्य व विज्ञान वाणिज्य 
महाविद्यालय, मौजा कोळी, ग्रामपंचायत वाई, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
वाई, ता.कारंजा लाड,जि.वाशिम. विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
९१. ८. | वर्धमान फाऊंडेशन कोळी, वाशिम रोड,कारंजा | विधी 
लाड, ता.कारंजा लाड, जि.वाशिम. वर्धमान (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
लॉ कॉलेज, मौजा कोळी, ग्रामपंचायत वाई, 
वाई, ता.कारंजा लाड, जि.वाशिम. 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

82. ; .| अजय बहुउद्देशिय सेवा मंडळाचे सुयश कला, | बी.कॉम 
वाणिज्य व सायंस महाविद्यालय, दिघोरी बी.एस्सी 
प्लॉट नं. १९०, दिघोरी, 
तालुका - जिल्हा नागपूर-४४० ०३४. 

83: २. | सिंधु एज्युकेशन सोसायटीचे लिलारामजी  ।बी.ए 
बजाज सिनिअर कॉलेज, जरिपटका के . सि. | बीकॉम 
बजाज मार्ग जरीपटका नागपूर तालुका - 
नागपूर शहर, जिल्हा - नागपूर - ४४० ०१४. 

९४. ३. | श्री. अवतार मेहेरबाबा बहुद्देशीय शिक्षण बी.कॉम 
संस्थेचे मेहेरबाबा महाविद्यालय, मानेवाडा बी.एस्सी 
मानेवाडा चोक, मानेवाडा, नागपुर तालुका - 
नागपूर शहर, जिल्हा - नागपूर ४४००२४ 

हद ४. | मनिषा शिक्षण प्रसारक मंडळ, मॅक्सवेल कला, | बी.ए 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, धामणा सर्वे । बी.कॉम 
न. ६९/१, धामना, BSHA रोड, नागपूर बी.एस्सी 
तालुका - नागपूर ग्रामिण, जिल्हा - नागपूर- 

४४१ १०८. 

९६. ५. | श्रीमती. कमलादेवी ख्रियानी बहु-उद्देशिय बी.ए 
संस्था सुर्योदय ग्रॅज्युएशन कॉलेज, जरीपटका | बी.कॉम 
प्लॉट नं १/१११, गजानन नगर नारा, बी.एस्सी. 
जरीपटका तालुका - नागपूर शहर, जिल्हा - 
नागपूर पिनकोड-४४० ०१४. 

९७. ६. | सर्वात्कर्ष संस्था श्री. गणपती महाविद्यालय, | बी.कॉम 
शिरपुर तालुका - कामठी, जिल्हा - नागपूर 
पिनकोड-४४११०४ 

९८. ७. | प्रगती बहुउद्देशीय एज्युकेशन सोसायटीचे बी.ए 
बिरसा मुंडा आदिवासी आर्ट, कॉमर्स अँन्ड बी.कॉम 
सायंस कॉलेज, देवळलापार तालुका - रामटेक, | बी.एस्सी 
जिल्हा - नागपूर 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | विद्याञ्ञाखा/ 
अभ्यासक्रम 

९९. ८. | ठोवतीर्थ चॅरिटेबल ट्रस्टचे प्रबोधनकार बी.ए. 
सिनिअर कॉलेज, सावनेर उमरी, ता- सावनेर, | बी.कॉम. 
जि. नागपूर तालुका - सावनेर, जिल्हा - बी.एस्सी. 
नागपूर - ४४११०७ 

| 00, ९. | प्रगती बहुउद्देशीय एज्युकेडान सोसायटीचे बी.ए. 
जीवनज्योती आर्ट, कॉमर्स अँन्ड सायंस बी.कॉम 
कॉलेज, खापा मु.पो-खापा,त. खापा, जिल्हा- । बी.एस्सी 
नागपुर तालुका - सावनेर, जिल्हा - नागपूर 

हि ०१. i ०.) एनआईएसई एज्युअकेशन सोसायटीचे रमाई ।बी.ए. 
महिला महाविद्यालय, पारशिवनी तालुका-  ।बी.कॉम 
पारशिवनी नयाकुन्ड पारशिवनी, जिल्हा - बी.एस्सी 
नागपूर, पिनकोड-४४११०५ 

१०२. ॥्‌ १. बहुजन हिताय बहुद्देशीय शिक्षण संस्थेचे बी.ए 
विठुजी कला, वाणिज्य व सायंस महाविद्यालय, | बी.कॉम 
मोहाडी. मोहाडी तह मोहाडी जिल्हा भन्डारा । बी.एस्सी 
तालुका - मोहाडी, जिल्हा - भंडारा 
४४१९०९ 

१०३. १२.| बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुद्देशीय बी.ए 
संस्थेचे श्री. विवेकानंद मेश्राम कळा, वाणिज्य व | बी.कॉम 
सायंस महाविद्यालय, रुपेरा (सिहोरा) पो बी.एस्सी 
मोहगाव तह तुमसर जि भन्डारा तालुका - 
तुमसर, जिल्हा - भंडारा 

१०४. 93.) ताज मल्टीपर्पज डेवलपर्मेट ओर्गनाइझेडन डॉ. | बी.ए 
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कला, वाणिज्य व बी.कॉम 
विज्ञान महाविद्यालय, SARI, तालुका - बी.एस्सी 
तुमसर, जि. - भंडारा तालुका - तुमसर, जिल्हा 
- भंडारा ४४१९१२ 

१०५. १४.। सिद्धी बहुउद्देशीय विकास संस्था केवलराम बी.ए 
महाविद्यालय, चुटिया मु.पो. चुटिया ता.जि. । बी.एस्सी 
गोंदिया पिनकोड-४४१६०१ 

१०६. १५.| श्री अष्टिवनायक मल्टीपर्पज सोसायटी,श्री  ।बी.ए 
आमगाव महाविद्यालय, आमगाव तालुका - बी.कॉम 
आमगाव, जिल्हा - गोंदिया बी.एस्सी. 
पिनकोड-४४१९०२ 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | विद्याश्ञाखा/ 

अभ्यासक्रम 

१०७. १६.) महिला समृद्धि बहुद्देशीय सोसायटीचे पी. के. | बी.ए. 
बोपचे कला, सायंस व वाणिज्य महाविद्यालय, | बी.कॉम 
कुर्‍हाडी तालुका - गोरेगाव, जिल्हा - गोंदिया । बी.एस्सी 
पिनकोड-४४१८०१ 

१०८. १७.। मागासर्वगिय बहूउद्देशिय संस्था एस. आर. बी. | बी.ए 
महाविद्यालय, केशोरी मु.पो. केशोरी तह. बी.एस्सी 
अर्जुनी/मोर. जि. गोंदिया पिनकोड-४४१७०२ 

१०९. १८.) स्वाभिमान स्मृति प्रतिष्ठान साई कला, वाणिज्य | बी.ए 
व विज्ञान महिला महाविद्यालय, मुंडीकोटा तह | बी.कॉम 
-तिरोडा , जि- गोंदिया ४४१९१२ बी.एस्सी 

ि १०. १९.| पब्लिक deY, कल्वरल अँन्ड एज्युकशानळ | बी.ए 
सोसायटी, Bo विज्ञान, कला व वाणिज्य 
महाविद्यालय, देवळी ता. देवळी, जि. वर्धा - 

४४२ १०१. 

| ११. २०. अब्दुल मजिद सेंट्रल एज्युकेशन सोसायटीचे । विद्याशाखा : मानवीय शास्त्र 
न्यु. इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ, लोणारा, जि. अभ्यासक्रम : एल.एल.बी. ३ वर्ष 
नागपूर - ४४१ १११. 

११२. २१.| स्व. श्री. लक्ष्मणजी मोटघरे चरिटेबल ट्रस्टचे । विद्याशाखा : मानवीय शास्त्र 
डॉ. अरूण मोटघरे लॉ कॉलेज, कोसरा-कोंढा | अभ्यासक्रम : एल.एल.बी. ३ वर्ष 
मु. कोसरा-कोंढा, ता. पवनी, जि. भंडारा - 

४४१ ९०८. एल.एल.बी. ५ वर्ष 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 

११३. | . सार्वजनिक सेवा मंडळ, ९ त्रिवेणी संगम कला, वाणिज्य व व्यवस्थापन, 
सोसायटी, भाभानगर, नाशिक, ता. जि. विज्ञान 
नाशिक कला, वाणिज्य आणि विज्ञान 
महाविद्यालय, आरावे, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे 

११४. २. | छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण प्रसारक संस्था | कला, वाणिज्य व व्यवस्थापन, 
प्रतापपूर ता. तळोदा, जि. नंदूरबार अप्पासाहेब | विज्ञान 
झगडू दर्याव इंद्रजित कला, विज्ञान व वाणिज्य 
वरिष्ठ महाविद्यालय, प्रतापपूर ता. तळोदा, जि. 
नंदूरबार 

११५. ३. | महावीर ज्ञानप्रसारक मंडळ तळोदा, ता. | कला, वाणिज्य व व्यवस्थापन, 
तळोदा, जि. नंदूरबार नेमसुशिलळ कला, | विज्ञान 
वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, बोरद, 
ता. शहादा, जि. नंदूरबार. 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


११६. 


अंबज्ञ एज्युकेशन अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी 
शिरपूर ता. शिरपूर, जि. धुळे नानाश्री सी. एन. 
भावसार कला, विज्ञान आणि वाणिज्य वरिष्ठ 
महाविद्यालय, उमरदे, ता. जि. नंदूरबार 


कला, वाणिज्य व व्यवस्थापन, 
विज्ञान 


११७. 


अंबज्ञ एज्युकेशन अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी 


कला, वाणिज्य व व्यवस्थापन, 


शिरपूर ता. शिरपूर, जि. धुळे आईसाहेब 
मंगळाबाई भावसार कला, विज्ञान आणि 
वाणिज्य वरिष्ठ महाविद्यालय, तिखोरा ता. 
शहादा, जि. नंदूरबार 


विज्ञान 


गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


११८. 


श्री. गणेश बहुउद्देशीय संस्था, अर्जुनी/मोर, जि. 


१) मानवविज्ञान विद्याशाखा - 


गोंदिया नारायणी वूमेन कॉलेज कोरची, ता. 
कोरची, जि. गडचिरोली 


बी.ए. 

२) वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा - बी.कॉम. 
३) विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याझ्ञाखा- बी.एस्सी. 


११९. 


आदिवासी शौक्षणिक संशोधन संस्था 
सडकअर्जुनी, जि. गोंदिया शाहिद बिरसा मुंडा 
महाविद्यालय, कोरची ता. कोरची, जि. 
गडचिरोली 


१) वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा - बी.कॉम. 


१२०. 


चिंतामणी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बल्लारपूर 
चिंतामणी महाविद्यालय, बल्लारपूर, ता. 
बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर 


१) मानवविज्ञान विद्याशाखा - 
बी.ए. 

२) विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याझ्ञाखा- बी.एस्सी. 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


१२१. 


कण्हेरसिध्द बहुउद्देशीय संस्था, कण्हेर, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर Praia 
महाविद्यालय, कण्हेर, ता. माळशिरस, जि. 
सोलापूर 


बी.एस्सी. भाग-१ 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 
बी.ए. भाग-१ 
(मानवविज्ञान शाखा) 


१२२. 


आदर्शी शिक्षण प्रसारक मंडळ, उस्मानाबाद. 


बी.ए. भाग-१ 


प्रशासकीय भवन, श्रीपतराव भोसले हायस्कुल 
विद्यानगर, तांबरी, उस्मानाबाद - ४१३ ५०१. 


(मानवविज्ञान शाखा) 
बी.एस्सी. भाग-१ 


सौ. प्रेमाताई पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, गौडगाव, ता. बार्शी, जि. 
सोलापूर 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 
बी.कॉम. भाग-१ 
(वाणिज्य शाखा) 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


१२३. 


संभाजीराव शिदे विद्यामंदिर, सोलापूर मुरारजी 


विधी 


पेठ, सोलापूर स्व. विष्णूपंत (तात्यासाहेब) कोठे 
विधी महाविद्यालय, सोलापूर 


SUVS US SA. - भाग.१ 
एल.एल.बी. - भाग.१ 


शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 


१२४. 


युवा ग्रामीण विकास संस्था गारगोटी संचलित 


कला 


श्री. आनंदराव आबिटकर कला, वाणिज्य व 


वाणिज्य 


विज्ञान महाविद्यालय कडगांव ता. भुदरगड, 
जि. कोल्हापूर 


विज्ञान 


१२५. 


निलांबिका बसवेश्वर शिक्षण संस्था संख ता. 


कला 


जत जि. सांगली संचलित श्री. बसवराज 


वाणिज्य 


पाटील महिला महाविद्यालय (कला, वाणिज्य व 
विज्ञान), संख, ता. जत, जि. सांगली 


विज्ञान 


१२६. 


अंजनेय वेल्फेअर अँन्ड एज्युकेशन सोसायटी, 
३०१ दत्तगुरू अपार्टमेंट जुना डी. पी. रोड, 


कला 
वाणिज्य 


रत्नाकर बँकेजवळ, गीतेनगर, कात्रप बदलापूर 
पूर्व, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे संचलित 
राजमाता अहिल्यादेवी होळकर कला, वाणिज्य 
व विज्ञान महाविद्यालय, खरसुंडी, ता. 
आटपाडी, जि. सांगली 


विज्ञान 


१२७. 


राजाराम शिक्षण संस्था, आष्टा, ता. वाळवा, 


कला 


जि. सांगली संचलित विलासराव fre 


वाणिज्य 


महाविद्याळय (कळा, वाणिज्य व विज्ञानो, 
आष्टा, ता. वाळवा, जि. सांगली 


विज्ञान 


१२८. 


डायनो इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड 
रिसर्च सेंटर सांगली, जि. वाळवा, ता. कासेगांव 
संचळित मनाळीज इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल 
मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, सांगली, 
जि. वाळवा, ता. कासेगांव 


बी.एस्सी. हॉस्पीटॅलिटी 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 


१२९. 


महात्मा HS वसतिगृहाचे एम. पी. कॉलेज, पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) ता. पुणे (महानगरपालिका 
हद्द) जि. पुणे - ४११ ००४. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 
मानवविज्ञान 


१२३०. 


अमर एज्युकेशन सोसायटीचे एस. पी. 
इंटरनॅशनल सिनिअर कॉलेज पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) ता. पुणे (महानगरपालिका 
हद्द) जि. पुणे -४११ ०४६. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


१३१. 


के. जे. एज्युकेडनळ इन्स्टिटयुटचे ट्रिनिटी 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 


पिसोळी ता. पुणे (महानगरपालिका हद्द) जि. 
पुणे - ४११०४८. 


मानवविज्ञान 


१२२. 


मोंडीयळ चॅरिटेबल अँन्ड एज्युकेशनल ट्रस्टचे 
हिंदुस्थान ऐरोस्पेस अँन्ड इंजिनिअरिंग, औंध, 
ता. पुणे (महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ 


ool9 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बी.एस्सी. (एव्हीएठान) 


१२३२३. 


किसान बहुउद्देशीय संस्थेचे किसान लॉ 


मानवविज्ञान 


कॉलेज, पारनेर, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 


बी.ए. (एल.एल.बी.) 


१२३४. 


तुळजाभवानी सेवा प्रतिष्ठानचे श्री. शिवाजीराव 


मानवविज्ञान 


नागवडे विधी महाविद्यालय, श्रीगोंदा, ता. 
श्रीगोंदा जि. अहमदनगर - ४१३ ७०१. 


बंचलर ऑफ लॉज 
(एल.एल.बी.) 


१३५. 


सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाऊंडेशनचे सूर्यदत्ता लॉ 


मानवविज्ञान 


कॉलेज, बावधन, ता. पुणे (महानगरपालिका 
हद्द) जि. पुणे - ४११ ०२१. 


बी.ए. (एल.एल.बी.) 


१२३६. 


महात्मा फुले विद्या प्रतिष्ठानचे विलासराव 
देशमुख लॉ कॉलेज, आंबेगाव (बु.) ता. पुणे 
(महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे - ४११ ०४६. 


मानवविज्ञान 
बंचलर ऑफ लॉज 
(एल.एल.बी.) 


930. 


श्री. दत्तकृपा शौक्षणिक व कृषि ग्रामविकास 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 


प्रतिष्ठानचे शिवदत्त कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, पांढरेवाडी, ता. श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर - $93 ७२८. 


मानवविज्ञान 


१२३८. 


1 एकलव्य आदिवासी भटक्या विमुक्त जाती, 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


जमाती व मागासवर्गीय सेवाभावी संस्थेचे 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 


आश्विन कला, वाणिज्य महाविद्यालय मांची 
हिल small बु.,ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर - 
४१२३ ७१४. 


मानवविज्ञान 


१२९. 


शं १, 


मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे कला, वाणिज्य 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


व विज्ञान महाविद्यालय, जुनी बेज, ता. 
कळवण, जि. नाशिक - ४२३ ५०१. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


१४०. 


१२. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, विज्ञान 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


व वाणिज्य महाविद्यालय, नांदगाव, जि. 
नाशिक - ४२३ १०६. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


१४१. 


१३. 


महात्मा फुले समाज शिक्षण संस्थेचे कला, 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नाशिक, ता. 
नाशिक, जि. नाशिक - ४२२ ०११. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


१४२. 


१४. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला व 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक, ता. नाशिक, 
जि. नाशिक - ४२२ ००२. 


मानवविज्ञान 


१४२३. 


१५. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला व 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


वाणिज्य महाविद्यालय, सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. 
नाशिक - ४२२ 903. 


मानवविज्ञान 


१४७. 


१६. 


महात्मा फुले सामाजिक प्रतिष्ठानचे पदमाबाई 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


कान्हू बनसोडे ऊर्फ अक्का कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, भालगाव, ता. पाथर्डी, 
जि. अहमदनगर- ४१४ 993. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


१४५. 


१७. 


Ret पावन प्रतिष्ठानचे Beat कला, 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ढोरजळगाव- 
ने, ता. शहोवगाव, जि. अहमदनगर - ४१४ ५०२. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


१४६. 


१८. 


एकलव्य शिक्षण संस्थेचे संघर्ष योध्दा बबनराव 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 


महाविद्यालय, सुमन नगर, बोधेगाव, ता. 
शेवगाव, जि. अहमदनगर - ४१३ ७१५. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 
मानवविज्ञान 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


१४७. 


कै. बाबाराव इंगेवाड विकास सेवाभावी संस्था 
प्रस्तावीत कै. बाबाराव इंगेवाड कला, विज्ञान व 
वाणिज्य वरिष्ठ महाविद्यालय, वाघाळा ता. जि. 
नांदेड 


कला, वाणिज्य विज्ञान 


१४८ 


शिवसृष्टी प्रतिष्ठाण प्रस्तावित देविदासराव 
कल्याणकर आर्टस, कॉमर्स, सायन्स 
महाविद्यालय, तरोडा नांदेड 


कला, वाणिज्य विज्ञान 


१४९ 


प्रियदर्शनी शिक्षण संस्था प्रस्तावित जिजाऊ 
महाविद्यालय बेटमोगरा ता. मुखेड जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य विज्ञान 


१५० 


शंभुराजा सेवाभावी संस्था प्रस्तावित बाळासाहेब 
ठाकरे वरिष्ठ महाविद्यालय, ताडकळस ता. 
पुर्णा जि. परभणी 


कला, वाणिज्य विज्ञान 


१५१ 


क्रांतीवीर लहुजी साळवे शिक्षण प्रसारक मंडळ 
प्रस्तावित ब्रम्हेश्वर वरिष्ठ महाविद्यालय बामणी 
ता. जितुर जि. परभणी 


कला, विज्ञान 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


अ.क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


१८२ 


सप्तश्रृंगी बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ 
प्रस्तावित श्री. स्वामी नारायण वरिष्ठ 
महाविद्यालय, विवेकानंद गुरुकुल एम. आय. 
डी. सी. एरिय, लिंबाळा (मकता ) ता. जि. 
हिंगोली 


कळा 


१८३ 


चतुराई प्रतिष्ठाण प्रस्तावित केब्रीज 
महाविद्यालय, चुंचा, ता. कळंमनुरी, जि. 
हिंगोली. 


कळा 


१५४ 


विद्याहाक्‍्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रस्तावित 
कै. शंकरराव चिलगर, बी. ए. व बी.एस्सी 
महाविद्यालय, रिसोडरोड, ता. सेनगांव, जि. 
हिंगोली 


कला, विज्ञान 


१५५ 


एम. डी. ए. फाऊंडेशन, प्रस्तावित एम. डी. ए. 


वाणिज्य, 


इन्स्टिट्युट ऑफ हायर एज्युकेशन सायन्सेस 
अँण्ड रिसर्च, कोळपा, ता. जि. लातूर 


बी.बी.ए. 
बी.एस्सी. 


१५६ 


शि श्री. विघ्नहर्ता प्रतिष्ठाण प्रस्तावित विकासरत्न 


डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर 
महाविद्यालय, निलंगा ता. निलंगा जि. लातूर 


कला, वाणिज्य विज्ञान 


१५७ 


|. १, 


सहयाद्री बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था प्रस्तावित 
श्री. गुरेगोविंदसिंघजी विधी महाविद्यालय, 
झरी, पो. विष्णुपूरी, ता. लोहा जि. नांदेड 


विधी अभ्यासक्रम: 
एळ.एल.बी.-३ वर्ष 
एळ.एल.बी.-५ वर्ष 


१५८ 


१२. 


विद्याशठक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रस्तावित 


विधी अभ्यासक्रम 


अभिलाषाताई विधी महाविद्यालय, रिसोड रोड, 
ता. सेनगांव, जि. हिंगोली 


बी. ए.-एल.एल.बी-५ वर्ष 


TSS 


१२३. 


राजलक्ष्मी प्रतिष्ठाण प्रस्तावित अतन्नपुर्णा 


बी.ए- अँडमिनीस्ट्रेटीव्ह 


महाविद्यालय देवगाव फाटा, ता. सेलू जि. 
परभणी 


सर्व्हिस, 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी. ए- एम. सी. जे. 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 


2. 


अटीव शर्ती :- 
१. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 
इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 


अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय महाविद्यालय 
सुरु करता येणार नाही. 


. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 


पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व श्तींच्या आधारे 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शा्तींची पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रासह विद्यापीठास 
सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनूसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था 
इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सर्व 
कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व त्यासोबतचा 
अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रासह शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शतींची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद Hoot कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 


. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत 


परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील Ada अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत 
झाल्याचे समजण्यात येईल. 


. सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 


प्रक्रिया सुरु करु नये. 

सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत 
आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 


अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार 
कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 

महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या 
निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची 
खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


१०.राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७१५१११२४८३६०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAYA 11... ततच 


5.4.20=44c81ed7c5650383de2d3bd4939feb 1 7be94c77ddf9380bfe3d 
4afld10cfd: 


|Number=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8f08d 
d386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


2022.07.15 20:57:01 +05'30° 


(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 

६. सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
विशि-३/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई- ३२ 
संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


